भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
(अनूसूचित जाती /जमाती) 
उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक 
प्रोत्साहन योजना 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्र. साप्रोयो-२०१६/प्र.क्र.१३३ /उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ११ एप्रिळ २०१९ 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. साप्रोयो-२०१५/ प्र.क्र. १३३/ उद्योग-८ दिनांक ११/२/२०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनूसूचित जाती /जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक 
प्रोत्साहन योजना दि. ११/०२/२०१६ च्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आळी आहे 

सदर झासननिर्णयातील परि. क्र. ८ (ब) व परि. क्र. ९ (४) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. :- 

परि. ८ (ब) व परि. क्र. ९ (४ मधील पुर्वीचा परिच्छेद:- 

प्रस्तूत प्रयोजनार्थ आवश्‍यक निधी सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत उद्योग विभागाकडे 
उपलब्ध निधीतून भागविण्यात येईल. 

परि. ८(ब) व परि. ९.४ मधील सुधारित परिच्छेद:- 

प्रस्तूत प्रयोजनार्थ आवश्‍यक निधी उद्योग विभागाकडे सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास 
विभागाने उपलब्ध केलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल. 


७. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०४१११६४३४६४०१० असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने 
Shraddha Deven | ५५५४ न cy 
Kocharekar a 

(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रोयो-२०१६/प्र.क्र.१३३ /उद्योग-८, 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 

६) सहायक संचालक, (वित्त व लेखा), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवड नस्ती ( उद्योग-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


